RNI No.MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ८ , अंक ८ ] 


शुक्रवार , मार्च ११ , २०२२ / फाल्गुन २० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१.- मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ यांमध्ये आणखी सुधारणा 

, 
करण्यासाठी अधिनियम 


पृष्ठे 
१-३ 


दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम 
माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


7 


सतिश वाघोले , 
प्रभारी सचिव ( विधि विधान ) , 


महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ . 
( माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी 

" 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ यांमध्ये आणखी सुधारणा 

करण्यासाठी अधिनियम . 


१८८८ चा ३ . 


ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र महानगरपालिका 
१ ९ ४ ९ चा अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ यांमध्ये आणखी 


५ ९ . 


१ ९ ६५ चा 


महा . ४० . 


भाग चार - २३-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च ११ , २०२२ / फाल्गुन २० , शके १ ९ ४३ 


सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम 
करण्यात येत आहे : 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक . 


१ . 


संक्षिप्त नाव . 

या अधिनियमास , मुंबई महानगरपालिका , महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ , असे म्हणावे . 


प्रकरण दोन 

मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा . 
सन १८८८ चा २. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १ ९ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , खंड ( अ ) मध्ये , १८८८ चा 
अधिनियम क्रमांक 

“ राज्य निवडणूक आयुक्त ” हा मजकूर जेथे आला असेल त्या दोन्ही ठिकाणी , त्या मजकुराऐवजी , “ राज्य शासन , 
१ ९ ची सुधारणा . राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या मान्यतेने , ” हा मजकूर , त्याच्या व्याकरणिक फेरबदलांसह दाखल करण्यात येईल . 


" 


३ . 


३ याच्या कलम 


प्रकरण तीन 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाची सुधारणा . 


३ . 


ܙܙ 


सन १ ९ ४ ९ चा 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये , पोट - कलम ( ३ ) मध्ये , “ राज्य निवडणूक १ ९ ४ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 

आयुक्त ” हा मजकूर जेथे आला असेल त्या दोन्ही ठिकाणी , त्या मजकुराऐवजी , “ राज्य शासन , राज्य निवडणूक ५ ९ . 
५ ची सुधारणा . आयुक्ताच्या मान्यतेने , " हा मजकूर , त्याच्या व्याकरणिक फेरबदलांसह दाखल करण्यात येईल . 


५ ९ याच्या कलम 


ܙܙ 


प्रकरण चार 


सन १ ९ ६५ चा 


४ . 


महा . ४० . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व 

औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ याची सुधारणा . 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ , याच्या कलम १० १ ९ ६५ चा 
महाराष्ट्र मध्ये , पोट - कलम ( १ ) ऐवजी , पुढील पोट - कलम दाखल करण्यात येईल 
अधिनियम क्रमांक 

“ ( १ ) कलम ९ च्या तरतुदींना अधीन राहून , 
१० ची सुधारणा . 

( अ ) राज्य शासन , राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या मान्यतेने , वेळोवेळी , राजपत्रात प्रसिद्ध 
केलेल्या आदेशाद्वारे , प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रासाठी , असे क्षेत्र ज्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल 
त्या प्रभागांची संख्या व विस्तार निश्चित करील : 


४० याच्या कलम 


- 


7 


2 


परंतु , असा कोणताही आदेश प्रसिद्ध करण्यापूर्वी राज्य शासन , राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या 
मान्यतेने , त्याने करण्याचे योजिलेल्या आदेशाचा मसुदा , नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व रहिवाश्यांच्या 
माहितीसाठी , नगरपालिका कार्यालयातील सूचना फलकावर आणि त्यास योग्य वाटेल अशा 
नगरपालिका क्षेत्रातील इतर ठिकाणी लावण्याची व्यवस्था करील आणि असा आदेश प्रसिद्ध 
करण्याचा त्याचा इरादा घोषित करणारी नोटीस , त्या क्षेत्रात प्रसारित होणाऱ्या किमान एका 
वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करील आणि पूर्वोक्त आदेशाच्या मसुद्याबाबत ज्यांना आक्षेप 
दाखल करावयाचे आहेत अशा सर्व व्यक्तींना , नोटीस वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
सात दिवसांच्या आत , त्यांच्या कारणांसह आक्षेप लेखी सादर करण्याबद्दल कळवील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च ११ , २०२२ / फाल्गुन २० , शके १ ९ ४३ 


( ब ) राज्य निवडणूक आयुक्त , ज्यामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा 
मागासवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी ( अनुसूचित जातीच्या , अनुसूचित जमातीच्या व नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांसह ) जागा राखून ठेवलेल्या आहेत असे प्रभाग , 
राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील . राज्य निवडणूक आयुक्त , नंतरच्या 
सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता असा कोणताही आदेश संमत करताना , सर्व प्रभागांना अशा आरक्षणाचा 
लाभ मिळावा यासाठी नगरपालिका क्षेत्रातील निरनिराळ्या प्रभागांमध्ये अशा जागा , आळीपाळीने 
राखून ठेवलेल्या आहेत , अशी खात्री करील : 


परंतु , असा कोणताही आदेश प्रसिद्ध करण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयुक्त , त्याने करण्याचे 
योजिलेल्या आदेशाचा मसुदा , नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी , नगरपालिका 
कार्यालयातील सूचना फलकावर आणि त्याला योग्य वाटेल अशा नगरपालिका क्षेत्रातील इतर 
ठिकाणी लावण्याची व्यवस्था करील आणि असा आदेश प्रसिद्ध करण्याचा त्याचा इरादा घोषित 
करणारी नोटीस , त्या क्षेत्रात प्रसारित होणाऱ्या किमान एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था 
करील आणि पूर्वोक्त आदेशाच्या मसुद्याबाबत ज्यांना आक्षेप दाखल करावयाचे आहेत अशा सर्व 
व्यक्तींना , नोटीस वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत , त्यांच्या कारणांसह 
आक्षेप लेखी सादर करण्याबद्दल कळवील . " . 


प्रकरण पाच 


संकीर्ण 


१८८८ चा ३ . 
१ ९ ४ ९ चा ५ ९ . 

१ ९ ६५ चा 


7 


महा . २१ . 


2 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियम , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , महानगरपालिका , 

नगरपरिषदा व 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला 

नगर पंचायती 
महा . ४०. आहे ) आणि त्याखाली केलेले नियम यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , जेथे मुंबई महानगरपालिका , महाराष्ट्र यांच्या क्षेत्रांची 
२०२२ चा महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२२ , 

प्रभागांमध्ये 

विभागणी 
याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी , राज्य निवडणूक आयुक्ताने , महानगरपालिका , नगरपरिषदा आणि नगर पंचायती करण्याची प्रक्रिया 
यांच्या क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असेल रद्द करणे . 
किंवा पूर्ण केली असेल तेथे , ती प्रक्रिया , रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल आणि उक्त 
महानगरपालिकांच्या , नगरपरिषदांच्या व नगर पंचायतींच्या क्षेत्रांची प्रभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या 
हद्दी विनिर्दिष्ट करण्याची प्रक्रिया , या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या उक्त अधिनियमांच्या तरतुदींनुसार 
नव्याने करण्यात येईल . 


> 


2 


> 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


